महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः क्र.कअनि - १११६/प्र.क्र. ८२/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ३३४४०३२. 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ- १) समक्रमांकाचे दिनांक ०९.०८.२०१६ रोजीचे आदेशा 
२) समक्रमांकाचे 94.90.2020 रोजीचे sear 


३) शासन आदेडा, सा.प्र.वि.क्र.कअनि - ११२०/प्र.क्र.०७/१४ब, दिनांक ०९.११.२०२० 


आदेठा 


श्री.अ.र.कारदार, कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांच्या मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक 
विकास महामंडळ, मुंबई या कार्यालयातील व्यवस्थापक या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस त्यांच्या सेवानिवृत्ती 
दिनांकापर्यंत म्हणजेच दिनांक ३०.११.२०२० पर्यंत संदर्भाधीन क्र. २ येथील आदेशान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. या आदेशान्वये, श्री. अ.र.कारदार,कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा प्रशासकिय कारणास्तव 
प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना संदर्भ क्र.३ येथील आदेशामुळे कक्ष अधिकारी पदाच्या रिक्‍त होणा- 
या जागेवर अल्पसंख्याक विकास विभागामध्ये करण्यात येत आहे. श्री. कारदार, क.अ. यांनी अल्पसंख्याक विकास 
विभागात तत्काळ रूजू व्हावे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०९१५५५०७१२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan 80॥॥॥॥0 :- 


5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c00505019180a8021798a5c1 ed41ada8a72725a47b 
0, 


inistration Department, 


Gurav पा या 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.अ.र.कारदार, व्यवस्थापक, मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ,डी. डी. 
बिल्डिंग,दुसरा मजला, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, मुंबई. 


१) अपर मुख्य सचिव , अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

2) सह सचिव/उपसचिव (आस्थापना), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३) व्यवस्थापकीय संचालक, मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ,डी. डी. 
बिल्डिंग,दुसरा मजला, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, मुंबई. 

8) निवडनस्ती. 


